शासन आदेश क्रमांक:- बदली ३११९ /प्र.क्र ४९/प्रशा-२ 


शासन आदेशा : 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली-प्राचार्य, गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०४ जून, २०१९ 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील HSA ४(४)(दोन) 


व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या 


वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्डाविळेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ | अधिकाऱ्याचे नाव | पदनामव सध्याचे बदलीनंतरची अभिप्राय 

क्र. कार्यालय पदस्थापना 

[ie] 2 3 SSS ५ 

| डॉ. गजानन प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या. | प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या. | विनंतीनुसार रिक्‍त 
आप्पासाहेब पाटील | वि. संस्था, जळगाव  । वि. संस्था, रत्नागिरी । पदावर 

२ | डॉ. प्रकाश विलास | wea, जि.शै.सा.व्या. | प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या. | विनंतीनुसार Rat 
जाधव वि. संस्था, अकोला वि. संस्था, सिंधुदूर्ग  । पदावर 

३ | डॉ. रमेश अप्पाणा प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या. | प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या. | विनंतीनुसार रिक्‍त 
होसकोटी वि. संस्था, यवतमाळ | वि. संस्था, सांगली पदावर 

४ श्रीमती. चंद्रकळा । प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या. | प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या. | विनंतीनुसार Rat 
रामदास ठोके वि. संस्था, परभणी वि. संस्था, रायगड पदावर 

२ आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी दिलेल्या 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तातडीने रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.४९/प्रशा-२ 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०६०४१६४१४९०६२१ असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. . nen 
asaveshwar 
Mamadapure दक 
(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व शिक्षण संचालक 
३) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्त्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
४) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
५) सबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 


१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


